प्रवाही वळण योजना, चिमणपाडा, ता.दिंडोरी, जि.नाशिक 
या योजनेस रु.३६.४० कोटी इतक्या किंमतीस मुळ 
प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/(१३३/२०२१/लपा 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:-२९/०८/२०२३ 


पहावे :- कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांचे जा. 
क्र.गोमपाविम/तां-५/धा.क्र.०७/२०२०/२२३१, दिनांक १६/०३/२०२१ चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 


प्रवाही वळण योजना, चिमणपाडा, ता.दिंडोरी, जि.नाशिक ही पश्चिम वाहिनी नद्यांद्वारे अरबी समुद्रात वाहुन 
जाणारे पाणी अडवुन प्रवाही वळण योजनेद्वारे गोदावरी खोर्‍यात वळविण्यात येणाऱ्या योजनांपैकी आहे. या योजनेच्या 
मुळ मंजुर आराखड्यात पाणलोट क्षेत्र ०.८५७ चौ. कि. मी. असुन त्यामध्ये दोन नाले असुन त्यावर दोन सँडल प्रस्तावित 
आहेत. या दोन सॅडल मध्ये एकूण १५.७१ दलघफु पाणीसाठा स्थानिक वापरासाठी व २९.२९ दलघफु पाणी गोदावरी 
खोऱ्यात वळविणे प्रस्तावित आहे. या वळण योजनेचे एकूण पाणीवापर १.३३४ दलघमी असुन त्याद्वारे करंजवण 
धरणातील १११ हे. सिंचन क्षेत्र पुर्नस्थापित होणार आहे. या योजनेमुळे गोदावरी खोर्‍यातील पाण्याची तूट काही प्रमाणात 
भरून निघणार आहे. तसेच, जनहित याचिका क्र.१७३/२०१३ संदर्भात मा.उच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील २३ प्रवाही 
योजनांमध्ये या योजनेचा समावेहा आहे. जनहित याचिका क्रमांक १७३/२०१६ च्या अनुषंगाने मा.उच्च न्यायालयाने 
दिनांक २३/०६/२०१६ च्या न्यायनिर्णयान्वये योजना एक वर्षात पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे, योजना 
तातडीने हाती घेऊन पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे. 


राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती, नाशिक यांच्या दिनांक ०४/१२/२०२० रोजी संपन्न झालेल्या १५२ व्या 
बैठकीत रु.२६.३० कोटी (दरसूची सन २०१८-१९) इतक्या किंमतीच्या मुळ प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावास सहमती प्राप्त 
आहे. सदर प्रस्ताव अद्यावत दरसूचीप्रमाणे तयार करुन मा.मंत्रीमंडळ मान्यतेसाठी सादर करावे, असे वित्त विभागाचे 
अभिप्राय प्राप्त झाले होते. त्यानुसार महामंडळाने सन २०२२-२३ च्या दरसुचीवर आधारीत रु.३६.४० कोटी इतक्या 
अद्यावत किंमतीचा मुळ प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव मा.मंत्रीमंडळ मान्यतेसाठी सादर केला आहे. 


या योजनेसाठी ल.पा. योजनांचे मापदंड विचारात घेता सदर प्रकल्प लाभव्य गुणोत्तराच्या मापदंडात बसतो, 
पाणीसाठ्याचे प्रतिसघी किंमतीचे मापदंड नाहीत. म्हणून नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीने सदर प्रकल्प 
मा.मंत्रीमंडळ मान्यतेसाठी सादर केला होता. त्यानुसार मा.मंत्रीमंडळाने दिनांक ०४/०७/२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत 
या प्रकल्पास मान्यता प्रदान केली आहे. सदर मान्यतेनुसार मुळ प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय खालीलप्रमाणे 
घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 
प्रवाही वळण योजना, चिमणपाडा, ता.दिंडोरी, जि.नाशिक, या योजनेस जलसंपदा विभाग दरसूची २०२२-२३ 
वर आधारित रु.३६.४० कोटी (छत्तीस कोटी, चाळीस लक्ष फक्त) इतक्या किंमतीस (प्रत्यक्ष कामासाठी एकूण रु.२१.५३ 
कोटी व अनुषंगीक खर्च रू.२.९९ कोटी, GST आणि Insurance करीता तरतूद रू.४.५३ कोटी व Royalty Charges 
रू.७.३५ कोटी) खालील अटींच्या अधीन राहून मुळ प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याचा निर्णय घेतला. प्रकल्पाचा 
SUBS निहाय तरतूदींचा गोषवारा परिशिष्ट - "अ" मध्ये सोबत जोडला आहे. 


१) महामंडळाने आवऱ्यक सर्व वैधानिक व तांत्रिक मान्यता सक्षम स्तरावर घेण्याची दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/(१३३/२०२१/लपा 


२) प्रकल्प विहित वेळेत पूर्ण होवून होतकरी/लाभार्थी यांना लाभ होईल या दृष्टीने प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण 
करण्याचे नियोजन करावे व त्यानुसार प्राधान्याने निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत तसेच अनुपयुक्‍त सिंचन 
क्षमता निर्माण होणार नाही याबाबत महामंडळाने दक्षता घ्यावी. 


३) प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी अथवा निविदा विषयक क्षेत्रीय स्तरावरील निर्णयास 
मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही. सदर प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या 
मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी वितरण अथवा अतिरिक्‍त खर्च करू नये तसेच या संदर्भात प्रचलित शासन निर्णय, 
नियम, Cvc ची मार्गदर्शक तत्वे, वित्तीय अधिकार मर्यादा, विहित केलेली निविदा कार्यपध्दती इ.बाबतची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी महामंडळाने करणे आवश्यक आहे. याची जबाबदारी संपूर्णपणे महामंडळाची 
राहील. 
या प्रकल्पाच्या कामावरील खर्च मागणी मुख्य लेखाशीर्ष "४७०२ लहान पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, ८०- 

सर्वसाधारण, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (००)(०४) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे 
विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान (४७०२ ४९९२) लहान पाटबंधारे (कार्यक्रम) ५४ गुंतवणूका" या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि तो मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३४/२०२३ कार्यासन १४३४, दिनांक २७/०२/२०२३ अन्वये व वित्त 
विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.६०/२०२३ कार्यासन व्यय-१२, दिनांक १७/०३/२०२३ अन्वये प्राप्त सहमती नुसार 
तसेच सदर झासन निर्णय, दिनांक ०४/०७/२०२३ रोजी झालेल्या मा.मंत्रीमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयानुसार (मा.मुख्य 
सचिव कार्यालय, साप्रवि, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र दिनांक १७/०७/२०२३)निर्गमित करण्यात येत आहे. 


या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली मुळ प्रशासकीय मान्यता लपा कार्यासनाच्या प्रशासकीय/सुधारीत 
मान्यता नोंदवहीत २६० या अनुक्रमांकावर नोंदविण्यात आली आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०८२९१३०३५०९८२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANJIV ARUNKANT TATU 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2d4c9d30f88b6a2745465552d33743e7c967f8c7a5d2875 
20a1c61013a9d322a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=CDC760A62A3C19856AA294BBEA7AE1D00918680 
9C9360393D324611015F646EA, cn=SANJIV ARUNKANT TATU 


Date: 2023.08.29 13:08:55 +05'30' 


(संजीव टाटू) 
मुख्य अभियंता (द.व प्र) व सह सचिव, 

महाराष्ट्र शासन 

सहपत्र :- परिशिष्ट "अ 

प्रत, 

१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

४. सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा.विरोधी पक्ष नेते, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


eon ७ © 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/(१३३/२०२१)/लपा 


१०. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. कार्यकारी संचाळक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
१५. महासंचालक, संकल्पचित्र, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व धरण सुरक्षा, नाशिक. 
१६. जिल्हाधिकारी, नाशिक. 

१७. आंतर वित्त सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक. 

१९. उप सचिव (निवसं), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर. 

२१. वित्त विभाग (व्यय- १२), मंत्रालय, मुंबई. 

२२. नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४), मंत्रालय, मुंबई. 

२३. अर्थ शाखा -१ व २, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२४. ल.पा. कार्यासन (संग्रहाथी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/(१३३/२०२१/लपा 


परिशिष्ट-अ 


प्रवाही वळण योजना, चिमणपाडा, ता.दिंडोरी, जि.नाशिक प्रकल्पास मुळ प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/(१३३/२०२१)/लपा चे परिशिष्ट 


उपशिर्षनिहाय तरतूदी 
अ.क्र तपशील मूळ प्र.मा. किंमत (दरसूची २०२२-२३)रू. कोटी 
| a | अ-प्राथमिक ०.०६९ 
२ | ब-भूसंपादन ३.४८ 
३ ।सी-कामे १३.४० 
४ ।जी-पूल ३.९५ 
५ | के-इमारती ०.०३ 
६ । एम-वृक्षारोपण ०.००७ 
७9 ओ-संकिर्ण 0,028 
८ | पी-देखभाल-दुरूस्ती ०.०६ 
९ । आर-दळणवळण ०.५१ 
एकूण २१.५३ 
अनुषंगिक खर्च २.९९ 
GST, Insurance करिता तरतूद ४.५३ 
Royalty charges 9.34 
एकूण ३६.४० 
मापदंड 
चा प्रस्तावित मूळ 
= निकष प्र.मा.दरसूची २०२२- | मापदंड शेरा 
न २३ नुसार मापदंड 
१) | लाभव्यय गुणोत्तर १.७१ १ पेक्षा जास्त | मापदंडात बसतो. 
पाणी साठ्याची किमत प्रती व , 
२) .२.७३ लक्ष मापदंड नाही poe 
सघमी 
SANJIV Se nemo 
ARUNKANT 1 ॥1॥-म र 
(संजीव टाटू) 
मुख्य अभियंता (द.व प्र) व सह सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


